राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण व 
आधुनिकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. ची 
अंमलबजावणी याकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीची स्थापना करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस -११२२/प्र.क्र.२७१/राउशु-२ 
मंत्रालय विस्तार ५ वा मजला, दालन क्र.५५३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीओएम-१००१/१७४/०१/३९, 

दि. २९.१०.२००१ 

२) शासन शुद्धीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग सीओएम१००१/प्र.क्र. १७४/०१/३९, 
दि. २८.०३.२००५ 

३) शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय (सा.प्र.विभाग) क्र. मातंसं-नस्ती- 
२०१०/प्र.क्र. ३४/३९, दि.१८.०६.२०१० 

४) शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय (सा.प्र.विभाग) क्र. मातंसं- 
२०११/प्र.क्र.१२५/३९, दि. २३.०९.२०११ 

५) आयुक्त, राउझु यांचे क्रमांक राउश्यु/कार्या-८/संवस/आढावा बैठक/२०२२-२३/१०८, 
दि. १२.१०.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यासाठी कार्यपद्धती विहीत करण्याबाबत 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद दिनांक २९.१०.२००१ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 
शासन निर्णयानुसार, हार्डवेअर कंपोनंट्सची खरेदी रु. ५.०० लक्ष पेक्षा जास्त व सॉफ्टवेअर 
कंपोनंटची खरेदी रु. २.०० लक्ष पेक्षा जास्त असल्यास असे संगणकीकरणाचे प्रकल्प 
राबविण्यासाठी संबंधित विभागांनी संबंधित प्रधान सचिव/सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने संदर्भ क्र. 
३ येथील दि. १६.०६.२०१० च्या शासन निर्णयाद्वारे, मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या अर्धा टक्के निधी ई-गव्हर्नन्ससाठी राखीव ठेवणे व सदरचा निधी खर्च करताना प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीची मान्यता घेण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, माहिती तंत्रज्ञान 
विभागाच्या दिनांक २३.०९.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्याचे ई-प्रशासन 
धोरणानुसार ई-प्रशासन प्रकल्पांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीवर ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस -११२२/प्र.क्र.२७१/राउशु-२ 


शासन निर्णय :- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संगणकीकरण व आधुनिकीकरण, ई प्रशासन धोरण इ. 
ची अंमळबजावणी आणि ई प्रशासन धोरणांतर्गत असलेल्या प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येत आहे : - 


अ.क्र समितीचे सदस्य पदनाम 

a अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राज्य अध्यक्ष 
उत्पादन शुल्क विभाग. 

2 । अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन सदस्य 
विभाग अथवा त्यांचे प्रतिनिधी. 

३ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग सदस्य 
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी. 

४ ।अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिती व सदस्य 
तंत्रज्ञान विभाग अथवा त्यांचे प्रतिनिधी. 

५ | आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. शवक 

६ । उप सचिव/सह सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, सदस्य सचिव 
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२२२१६५८२०६५२९ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ATUL RAMESH 
DHANE 


(अतुलर. ढाणे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई - ३२. 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
५. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
६. उपसचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-३२. 
७. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -23. 
८. राउशु-२ (संग्रहाथ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


